सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने 
६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना देण्यात यावयाच्या 
अनुदानाचे वाटप. मागणी क्र. एल ३ , २४१५ - (०३) (०२) 

मुख्य लेखाशिर्ष-२४१५ ०६२४.( दुसरा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा-२०२१ /प्र.क्र.४२ /आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक : ११ मे,२०२१ 

वाचा 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, 
दि.१७.०९.१९९३. 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक- प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१, 
दि. २३.९.१९९८. 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, 
दि.१२.६.२००१. 
ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा-२०२१/प्र.क्र.४२ /आस्था-१५,दि.०७.०४.२०२१. 
शासन निर्णय_ 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता २४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण ०१- पीक 
संवर्धन, १२०- इतर संस्थांना सहाय्य, (पी) (०३)(०२) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र (संकेतांक क्र.२४१५ 
०६२४),(योजनेत्तर)(दत्तमत)( मागणी क्र. एल -३) अंतर्गत ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र यांना वेतनेतरसाठी 
रु. ५८.८० लक्ष (रुपये अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार फक्त ) व वेतनासाठी रु..५४३.७६ लक्ष (रुपये पाच 
कोटी, त्रेचाळीस लक्ष शाहात्तर हजार फक्त) असे रु.६०२.५६ लक्ष (रुपये सहा कोटी, दोन लक्ष, छप्पन 
हजार फक्त) इतकी dade अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.. 
२. सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाकरिता ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १० % मर्यादेत रु.५४.३७६ लक्ष (रुपये चोपन्न लक्ष, सदोतीस हजार सहाशे 
wad) इतका निधी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला. सदरहू अनुदान पहिला हप्ता संदर्भाधीन क्र.४ 
येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राना वितरित करण्यात आले. आता वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पीय तरतूदींच्या मर्यादेत ५ टक्के इतका निधी वितरित केला आहे. 

सहा शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे यांना सन २०२१ -२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 

तदतूदीच्या ५ टक्के मर्यादेत दुसरा हप्त्या म्हणून वेतनसाठी रु . २७.१८८ लक्ष ( रुपये सत्तावीस लक्ष, 


Ee) 
— 


an 


ced 


& 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा-२०२१/प्र.क्र. ४२ /आस्था-१५ 


अठरा हजार, आठशे फक्त) इतका निधी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर अनुदान विहित अटी व शातींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे. सदर तरतूद सर्व संबंधित उपायुक्‍त ( 
आस्था),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे.सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित उपायुक्‍त (आस्था), हे काम पाहतील. 

४. प्रशिक्षण केंद्रांना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण - 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 
सूचनांच्या अनुंषगाने सर्व संबंधित उपायुक्‍त (आस्था) यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा अनुदान अदा 
करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी . तसेच संदर्भात दर्शविलेल्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 

५. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे , त्याच 
बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त 
(आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची असेल . तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६. हा खर्च मागणी क्र.एल ३,"२४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण" (पी) (०३) (०२) ग्रामसेवक 
प्रशिक्षण केंद्र संकेतांक क्र. (२४१५ ०६२४) ३६, सहाय्यक अनुदाने (वेतन) व ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो या लेखाशीर्षातंर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा तसेच सदर खर्च त्याच संकेतांकाखाली खर्च पडतो आहे , त्याबाबतचा ताळमेळ घेऊन त्याबाबत 
खातरजमा करुन शासनास कळविण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी संबंधितांना सूचना द्याव्यात . सदर 
लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित उपायुक्त (आस्थापना), हे काम पाहतील. 
७. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन बाबीवर प्रत्यक्ष 
किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी रक्‍कम उपलब्ध 
करुन द्यावी. उपरोक्‍त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केले जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतनाकरिता दरमहा किती अनुदान आवश्‍यक आहे . याची 
पूर्वसूचना संबंधित आयुक्‍त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने वेतनाकरिता अनुदान 
वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 

८. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 
अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ 
नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तऱहेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण केंद्र / 
संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा-२०२१/प्र.क्र. ४२ /आस्था-१५ 


९. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग १ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील 
तरतूदीनुसार शासन निर्णय दिनांक 94/4/2008 सोबतच्या उप विभाग -३ मधील अ.क्र. १ परि. १६२, 
१६३, १६४ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५११११०८४३९४२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Dr Vasant 
Gopal 
Mane 
( डॉ. वसंत माने) 

अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद (प्रत्येकी २ प्रती) 
२. उप आयुक्‍त (आस्था) विकास शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, नागपूर, 
अमरावती,औरंगाबाद. 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, बुलढाणा, जालना, परभणी, चंद्रपूर 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई 
५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
७. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था ("यशदा*) बाणेर रोड, पुणे 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थसं-१७/व्यय-१५ 
९.प्राचार्य,ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मांजरी फार्म, पुणे/कसबा बावडा, कोल्हापूर /जालना/ 
परभणी/ सिंदेवाही जि. चंद्रपूर/बुलढाणा 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७, ग्राम विकास विभाग, मुंबई- ४०० ००१ 
११. निवड नस्ती का. क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा-२०२१/प्र.क्र. ४२ /आस्था-१५ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.अनुग्रा-२०२१/प्र.क्र. ४२ /आस्था-१५, ,दि. ११ मे ,२०२१ 


सन २०२१-२०२२ या कालावधीतील दुस-या हप्त्याचे वितरण (रु. लाखात) 


) 

अ.क्र. ।ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राचे नाव वेतन 
२ कसबा बावडा, कोल्हापूर ४.५३१ 
अ विभागीय आयुक्त, पुणे ९.०६४ 
३ जालना ४.५३१ 
४ परभणी ४.५३१ 
q विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद ९.०६२ 
५ सिदेवाही, चंद्रपूर ४.५३१ 
क विभागीय आयुक्त, नागपूर ४.५३१ ४.५३१ 
ड विभागीय आयुक्‍त, अमरावती ४.५३१ ४.५३१ 

एकूण (अ--ब--क--ड) २७.१८८ २७.१८८ 


Dr Vasant — (या 
Gopal Mane ssisre 
( डॉ. वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


